महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणा 
मार्फत औषधे, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्याकरीता अनिवार्य व कार्यक्रम 
खर्चासाठी प्रत्येकी o2 अश्शी एकूण ०४ 
लेखाशीर्षे नव्याने निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.१०९ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.जा.क.आसेआ/लेखाशाखा/१७/२०२३ दिनांक २९.१२.२०२३ 
२) भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग,महाळलेखापाल कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.सं: ख.वि/चा- 
१/सा आ वि/यू ओआर-१५८/२०२३-२४/१०८९ दि.१९.०१.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत विवक्षित वैद्यकीय वस्तुंची एकाच ठिकाणी 
खरेदी आणि परिपूर्ण (टर्न की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, निः पक्षता, न्यायबुद्धी 
आणि योग्य व एकरूप दराने आणि अपेक्षित गुणवत्ता व प्रमाणात राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आरोग्य 
संस्थासाठी आणि इतर विवक्षित आरोग्य संस्थांसाठी वेळेत पुरवठा करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि 
तदानुषंगिक बाबींकरिता “महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२३” दि.१७.०३.२०२३ 
रोजी महाराष्ट्र असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमांअंतर्गत “महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण नियम २०२३ दि. १०.०५.२०२३ रोजी पासून अस्तित्वात आलेले आहे. 
तरी सदर प्राधिकरणामार्फत औषधे, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता अनिवार्य व कार्यक्रम 
खर्चासाठी प्रत्येकी ०२ salt एकूण ०४ लेखाशीर्षे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधे, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्याकरीता वित्त विभाग व महालेखापाल कार्यालयाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन अनिवार्य व 
कार्यक्रम खर्चासाठी पुढील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे प्रत्येकी o2 अशी एकूण oy 
लेखाशीर्षे नव्याने निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


०२. (अ) “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण” महसूली खर्चाची (अनिवार्य) लेखाशीर्षे :- 


(१) 


मागणी क्र. आर-१ , 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१-नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा, 

११०, रुग्णालये व दवाखाने, 

(०९) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण 

(०९) (०१) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्र 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी (अनिवार्य) 

(2290 K 098) 


Demand No. R-1 

2210 - Medical & Public Health, 

01- Urban Health Services-Allopathy, 

110- Hospitals and Dispensaries, 

(09)- Maharashtra Medical Goods Procurement 
Authority 

(09) (01)- Procurement of Medicines, Medical 
Goods, Machinery and Equipments through 
Maharashtra Medical Goods Procurement 
Authority (Committed) 

(2210 K 079) 


(२) 


मागणी क्र. आर-१ , 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 

०३- ग्रामीण आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा, 

११०, रुग्णालये व दवाखाने, 

(०३) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण 

(०३) (०१) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्र 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी (अनिवार्य) 

(2240 K 0&9) 


Demand No. R-1 

2210 - Medical & Public Health, 

03- Rural Health Services-Allopathy, 

110- Hospitals and Dispensaries, 

(03)- Maharashtra Medical Goods Procurement 
Authority 

(03)(01)- Procurement of Medicines, Medical 
Goods, Machinery and Equipments through 
Maharashtra Medical Goods Procurement 
Authority (Committed) 

(2210 K 061) 


(ब) “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण” महसूली खर्चाची (कार्यक्रम) लेखाशीर्षे :- 


(१) 


मागणी क्र. आर-१ , 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१-नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा, 

११०, रुग्णालये व दवाखाने, 

(०९) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण 
(०९) (०२) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्र 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी (कार्यक्रम) 
(२२१० <०८८) 


Demand No. R-1 

2210 - Medical & Public Health, 

01- Urban Health Services-Allopathy, 

110- Hospitals and Dispensaries, 

(09)- Maharashtra Medical Goods Procurement 
Authority 

(09)(02)- Procurement of Medicines, Medical 
Goods, Machinery and Equipments through 
Maharashtra Medical Goods Procurement 
Authority (Scheme) 

(2210 K 088 ) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


(२) 
मागणी क्र. आर-१ 3 Demand No. R-1 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 2210 - Medical & Public Health, 
सेवा : 03- Rural Health Services-Allopathy, 

oa ग्रामीण आरोग्य 7 विषमचिकित्सा, 110- Hospitals and Dispensaries, 
११०, रुग्णालये व दवाखाने, (03)- Maharashtra Medical Goods Procurement 
(03) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण Authority | | 

महाराष्ट्र वैद्यकीय ळी वस्तु खरेदी रे दी (03)(02)- Procurement of Medicines, Medical 
2) Pa) ae er Goods, Machinery and Equipments through 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्र Maharashtra Medical Goods Procurement 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी (कार्यक्रम) Authority (Scheme) 

(2210 K 097) 


(2290 K 086 ) 


०३. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाच्या दि. १९.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. व्यय१३, दिनांक 
२५.०१.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


०४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळा 
वर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१८०५४०२८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
६, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DN: c: 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bedd 


57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
‘Mahi 


डॉस arashtra, 

H ARI A W A F serialNumber=9474E7143B2BC3FD96E8D7BFO7D1CE51DE84 
61D4C34AE1E3F643C1 1854523936, cn=CHANDRAKANT 
HARIDAS WADE 
Date: 2024.01.25 18:30:02 +05'30' 


(चंद्रकांत ह.वडे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

) सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मुंबई 

) सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव , मंत्रालय मुंबई. 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 

) 

) 

) 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण,मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


१०) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 

११)सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१२) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१३)सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१४)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/ नागपूर 
१५)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१७) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१८)कार्यासन अधिकारी (व्यय-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७ निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


